RNI No . MAHBIL / 2009 /29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ४१] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२- १८, २०१५ / कार्तिक २१- २७, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 17th October 2015 . 


NOTIFICATION 


No. SPP . 3215 /855 /( 178 ) D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . II of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Shri Asim Sarode, Pune, as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the Case bearing No. 41/ 2015 pending before Judicial Magistrate First Class Court , 
Alibag (Raigad ), which is arising out of C . R . No . 3006 / 2013 registered at Poinad Police Station , 
District Raigad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules , 
1984 . 

3. Lump sumfees of Rs . 50 , 000 ( Rupees Fifty Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri Asim 
Sarode has been already deposited by the applicant Shri Madhukar Nagu Patil to the 
Government, vide R . B . I. Challan No. 2631/6 , dated 5th October 2015 . The amount will be paid 
to Adv. Shri Asim Sarode after completion of the case . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer . 


भाग एक -( म .उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ / , ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२७ ९५९०० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : ०२२ - ८८ ०५२४ 
स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यते लोकहेतोः 

ई-मेल : sec . mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https :/ /mahampsc.mahaonline. gov . in 


A 


डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, गट - क 
धारिका क्रमांक : मलोआ / DEO/ ५०२ / आठ 

जाहिरात क्र . १३८ / २०१५ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील डेटा एन्ट्री ऑपरेटर , गट - क या संवर्गातील तीन पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन 
पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात. 

२. उपलब्ध पदसंख्या : ३ 
जात प्रवर्ग अ. जा . अ . ज . वि . जा . भ. ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व. एकूण खुला एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) (ड ) 

मागासवर्गीय 

पदे 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण 
( अ ) महिला ( ३० % ) 
( ब) खेळाडू ( ५ % ) - 
( क ) अपंग ( ३ % ) 

२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये आयोगाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 

२.२ शासन निर्णय क्रमांक मलोआ. १०११ / १२५१/ १० / प्र.क्र . ५ / २०११ / आठ , दिनांक १३ जानेवारी, २०११ अन्वये ( अ ) क्षीणद्दष्टी 
( Low Vision), ( ब) श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing impairment) ( क ) चलनवलनविषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायु 
( Locomotar disability or Cerebral palsy ) अपंगत्व असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत . 

२. ३ मुलाखतीसाठी पाचारण केलेल्या खेळाडू उमेदवारांनी त्यांची खेळाडूबाबतची प्रमाणपत्रे क्रीडा संचालनालयाकडून प्रमाणित करून 
घ्यावीत . 

३ वेतनश्रेणी : रु. ९, ३०० - ३४,८०० + ग्रेड पे ४ , २०० . 
४ पात्रताविषयक अटी : 
४ .१ : भारतीय नागरिक . 
४. २ वय : (१ ) दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी कमाल वयोमर्यादा ३३ वर्षे 

( २ ) मागासवर्गीयांसाठी वयोमर्यादा ५ वर्षे शिथिलक्षम , 

( ३) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादींसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील . 
४. ३ शैक्षणिक अर्हता : 
१. Have passed the Higher Secondary School Certificate ( H. S . C .) Examination. 

P. Possess a Certificate in a Course of Data Entry Operator from a recognized Institution having an 
effective speed of ten thousand (10000 ) depressions per hour on or offline of Data Entry Machine. 

3. Possess the Government Commercial Certificate for speed of not less than of forty (40 ) words per 
minute in English typewriting or thirty words (30 ) per minute in Marathi typewriting . 

qiqah : Prefence shall be given to candidates who have passed Computer Operator Certificate Course 
of the Maharashtra State Board of Vocation or certificate course in Data Operation and Computer Software 
conducted under the aegis of National Council for Vocational Training . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ ३ 

५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून , किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मुलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही . जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव याच्या किंवा अन्य 
योग्य निकषाआधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी 
परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही . चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम 
व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज 
करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादींबाबतच्या 
सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www. mpsc . gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना " 
मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व 
जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov. in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

८. शुल्क : 
८. १ अमागास रु. ३७० ८. २ मागासवर्गीय रु. २७० 

“ मागासवर्गीय उमेदवारांनी अराखीव पदांसाठीच्या आवश्यक अटी व शतींची पूर्तता ( उदा . वयोमर्यादा , परीक्षा शुल्क 
व अर्हता इत्यादी) केल्यासच असे उमेदवार अराखीव पदांवर शिफारसीसाठी पात्र होऊ शकतील . " 

९. अर्ज करण्याची पद्धत . 
९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 

९. २ पात्र उमेदवारांना वेब - बेस्ड ( Web-based) ऑनलाईन अर्ज https:/ / mahampsc . mahaonline. gov .in या वेबसाईटद्वारे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 

९. ३ आनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:/ / mahampsc. mahaonline. gov.in तसेच 
www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे , ( २ ) नेटबँकींग , ( ३) डेबीट कार्ड, ( ४ ) क्रेडीट कार्ड , ( ५ ) संग्राम केंद्र / सीएससी 
( नागरिक सेवा केंद्र). 

९. ६ https :/ /. mahampsc. mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे. 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक करावे . 

( २ ) “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 
नोंदीसह सेल. ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 

___ (३ ) “ Pay Now ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . ( १) ऑनलाईन पेमेंट , ( २) नागरी सुविधा 
केंद्र , ( ३) चलनाद्वारे . 

( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

(६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत , 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 

( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 

१० . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने परीक्षेपी डाऊनलोड करून घेणे 
व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

११ . परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

१२. चाळणी परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक 
आहे. अन्यथा मुलाखत घेतली जाणार नाही . 

१३. चाळणी परीक्षेचे व मुलाखतीचे गुण मिळून उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल . 

१४ . विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची 
कार्यवाही दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी २३ - ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 

१५ . चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


सु. सं . केसरकर, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 


क्रमांक एईओ. १११५ / २०१५ / दहा . - केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्यानंतर श्री . शाम लाल गोयल , भाप्रसे ( महा : आरआर : 
१९८५ ) यांची नियुक्ती प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई या रिक्त पदावर ते पद 
प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून , करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून 
स्वीकारला आहे. 

२. श्री . संजय खंदारे, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९६ ) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , 
मुंबई यांची बदली अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( MMRDA) या पदावर करण्यात आली आहे . 
त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

३. श्री . व्ही. एम. पाटील भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९६ ) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ , 
मुंबई यांची बदली उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ( MADC ) मुंबई या पदावर करण्यात आली 
आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 

४. श्री . रणजीत सिंह देओल , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९८ ) आयुक्त , समाजकल्याण , पुणे यांची बदली उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. . 

५. श्री . एस. एम. लोखंडे, भाप्रसे ( महा : एससीएस : २००४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सांगली यांची बदली महापालिका 
आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका, या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

स . रि . बांदेकर - देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ ५ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . २०१५ / प्र. क्र . २३५ / फ - ७. - श्री . जी . साईप्रकाश, भावसे ( १९८६ ) मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक , सह्याद्री 

कल्प , कोल्हापूर यांची मुख्य महाव्यवस्थापक , औषधी वनस्पती, वन विकास महामंडळ , नागपूर या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . एस. एस. श्रीवास्तव , भावसे ( १९८७ ) वनसंरक्षक ( भूमि अभिलेख ), नागपूर यांची मुख्य वनसंरक्षक , अकाष्ठ वनोपज, नागपूर 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ (मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 

आहे . 
___ ३. श्री. शैलेश जी .टेंभूर्णीकर, भावसे ( १९८७ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), नागपूर यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक ( संयुक्त वन व्यवस्थापक, 

या पदावर करण्यात आली आहे . त्यानी त्या पदाचा कार्यभार दिनाक ५ आगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून 
स्वीकारला आहे . 

४ . श्री . टी . एस . के. रेड्डी, भावसे ( १९८७ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), गडचिरोली यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), नागपूर या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
____ ५. श्री . कल्याणकुमार , भावसे (१९९७ ) वनसंरक्षक कार्य आयोजना , नागपूर यांची मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), गडचिरोली या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्रीमती सुनिता सिंग , भावसे (१९८७ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ) , धुळे यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक , दक्षता आणि कर्मचारी कल्याण , 
नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

७ . श्री . उदय अवसक , भावसे ( १९९४) मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक , सामाजिक वनीकरण, ठाणे यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक 
( प्रा ), धुळे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

८ . श्री . अन्वर अहमद , भावसे (१९९७) वनसंरक्षक , वन्यजीव , ठाणे यांची मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक , सामाजिक वनीकरण, 
ठाणे या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून 
स्वीकारला आहे . 

९. श्री . बी . एस. हुडा, भावसे (१९९० ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), औरंगाबाद यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक , मुल्यांकन , नागपूर या पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
____ १० श्री . ए. आर. मंडे, भावसे (१९८७) मुख्य वनसंरक्षक , मुल्यांकन , नागपूर यांची बदली मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा ), औरंगाबाद या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
____ ११. श्री . व्ही . क्लेमेंट बेन , भावसे (१९९७ ) वनसंरक्षक , कार्य आयोजना, नाशिक यांची मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक , सह्याद्री 
व्याघ्र प्रकल्प , कोल्हापूर या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
१२. श्री . पी . एन . पाटील, भावसे ( २००१) उप वनसंरक्षक , यावल यांची वनसंरक्षक , कार्य आयोजना, नाशिक या पदावर पदोन्नतीने 

॥ करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
१३. श्री . एम . एम. कुलकर्णी, भावसे (१९९८ ) उप संचालक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांची बदली वनसंरक्षक , वन्यजीव, 

त आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
१४ . सश्री. जयोती बॅनर्जी, भावसे ( २००३ ) या केंद्र शासनाच्या प्रतिनियक्तीवरून परत आल्याने त्यांची नियक्ती उप वन 

प वनसंरक्षक नागपूर 
या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१५. श्री . आर . एम . रामानुजम , भावसे ( २००४ ) उप वनसंरक्षक , शहापूर यांची बदली उप वनसंरक्षक , नाशिक पूर्व या पदावर करण्यात 
आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

म. ( मवसे) विभागीय वन अधिकारी (नियोजन ), यवतमाळ यांची बदली उप वनसंरक्षक, शहापर या पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

१७. श्री . एस . एस . दहिवले , ( मवसे ) विभागीय वन अधिकारी ( दक्षता), यवतमाळ यांची बदली उप वनसंरक्षक , यावल या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१८ . डॉ . शिवबाला ( मवसे ) यांची पश्चिम बंगाल संवर्ग बदलून महाराष्ट्र संवर्गात नियुक्ती झाल्याने व ते पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असल्याने 
त्यांची पदस्थापना उप वनसंरक्षक , जव्हार या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जुलै २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

विद्या हम्पय्या , 
शासनाचे अवर सचिव . 


उप वनसरक्षक 


५ आगर 


विभाग , म 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना. बँका / डी - ४ / का . क. १५६ / रायगड बँक / १५/ ४१५८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचने अन्वये रायगड सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी : - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 

___ तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती बँकेचेमुख्यालय ज्या जिल्ह्यात आहे तेथील कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 
वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
श्री . राजेश पांडुरंग सावंत | 

अधिकारी वसुली अधिकारी । बृहन्मुंबई, ठाणे , 
श्री . शिवाजी हरिभाऊ आरोटे अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड ,सिंधुदुर्ग , 

जिल्ह्यापुरते मर्यादित. 


अनुक्रमांक 


( ४ ) 


पुणे 


सुनिल पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४/ का . क. १५६/ बळीराजा ग्रा . बि . सह. पत ./ १५ / २५५४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेन्वये बळीराजा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मंगळवेढा, जि . सोलापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटींस राहून दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अटी -(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी. 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 


माणपती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 


( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या 

दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुर्यकांत आण्णाप्पा केदार विशेष वसुली विशेष वसुली व सोलापूर , सातारा व 

अधिकारी 

विक्री अधिकारी पुणे जिल्ह्यापुरते . 
श्री. सिद्धेश्वर सुखदेव डोके 

विशेष वसुली विशेष वसुली व 
अधिकारी 

विक्री अधिकारी 


( १ ) 


सुनिल पवार , 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / ओम गोराई/ ना . पत . सातरस्ता ना . पतपेढी /विलिनीकरण /१५ / २५६२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहाकरी संस्था, नियम, १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार, अपर 
निबंधक, सहकारी संस्था, (व. व. नि .) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सातरस्ता नागरी सहकारी पतपेढी लि . मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युई । 

आरएसआर /सीआर / १९२५ / २००२, दिनांक २३ ऑगस्ट २००१ असा असून, सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , ओम गोराई नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बी. ओ. एम / डब्ल्यु- आर/ आरएसआर/ सीआर / एनसी/ ९००७ / ९५९६, दिनांक १ जानेवारी १९९६ या 
नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलिनीकरण 
करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१८८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे राहणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 

उक्त आदेशामुळे सातरस्ता नगरी सहकारी पतपेढी लि . मुंबई या संस्थेचे ओम गोराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई या संस्थेचे ओम 
गोराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई या पतसंस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ 
नुसार सातरस्ता नागरी सहकारी पतपेढी लि . मुंबई या संस्थेची नोंदणी सहायक निबंधक संस्था, ई विभाग , मुंबई यांनी रद्द करून , संस्थेचे ड 
सजिस्टरवरील नाव कमी करावे. 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , ( वसुली व नियोजन ) 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 


क्रमांक . डीजीपी- ३११५ / प्र.क्र . ३८३/ का - १४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे 
कलम २४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात 
शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्र . संकीर्ण ५९१५ / ( २७) / का . १४, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ 
च्या शुद्धिपक्षकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरून पुणे जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अनुक्रमांक 

अधिवक्त्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ अॅड. अशोक साधुराम मूलचंदानी 

अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
२ अॅड. नथुराम डी . धायगावे- पाटील 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
३ अॅड. चंद्रकिरण सदाशिव साळवी 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . हिरा केशव बारी 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. विलास अण्णासाहेब घोगरे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. शशीकांत मुरलीधर जगताप 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. स्नेहल कालिदास नाईक 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
८ ॲड . खान जावेद फकिर महंमद सुलतान सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
९ अॅड . विजय महादेव फरगडे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
१० ॲड. मोनिका बाळकृष्ण निकम 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
११ अॅड . एस . जी . गवळी 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
१२ अॅड . गिरीश बबनराव कोबल 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्यत शासकीय अभियोक्ता 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या 
अधिन राहतील . 


mxowaua 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा /त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


४. सदर नियुक्त्या ह्या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट पिटीशन क्र . ५७३१ / २००३ मधील निकालाच्या 
अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ ९ 

५ . तात्पुरती व्यवस्था म्हणून नियुक्तीस मुदतवाढ देण्यात आलेल्या खालील विधि अधिकाऱ्यांच्या सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावरील सेवा वरीलप्रमाणे नियमित नियुक्त्या करण्यात आल्यामुळे या आदेशाच्या समाप्त करण्यात येत 
आहेत . 


अनुक्रमांक 


अधिवक्त्याचे नाव 


( २ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
( ५ ) 


श्री . एस . एम. जगताप 
श्री . एस. एम . काळभोर 
श्री . एस . एस. मोरे 
श्री . ए. एफ . बासिल 
श्रीमती एच . के. बारी 
श्री . सी . एस. साळवी 
श्री . एस . बी . पाटील 
श्री . आर . डब्ल्यू . घोरपडे 
श्री . व्ही . एम . फरगडे 


( ६ ) 


६ . अॅड. अशोक साधुराम मूलचंदानी, अॅड. नथुराम डी . धायगावे-पाटील , अॅड. विलास अण्णासाहेब घोगरे , अॅड . गिरीश बबनराव 
कोबल यांची वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे पूर्वीच्या आदेशानुसार त्यांना सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय 
अभियोक्ता या पदावर दिनांक ६ डिसेंबर २०१५ पर्यंत देण्यात आलेली नियुक्ती या आदेशान्वये संपुष्टात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 

शासनाचे अवर सचिव. 
संचालक , वस्त्रोद्योग , तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर 


अंतिम आदेश 


क्रमांक कार्या ६( ४ ) । सूतगि ११०४५ / १५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अंतर्गत आणि महाराष्ट्र शासन , 
कृषी व सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक सीएजी / १०७१/ २५१०९ / सी -३, दिनांक २२ मार्च १९७२ आणि महाराष्ट्र शासन , 
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२ / सीआर- ४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रिचा बागला, संचालक , वस्त्रोद्योग तथा अतिरीक्त निबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर , याद्वारे डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणी मर्या., नाशिक, जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासंबंधिचा संचालनालयाच्या अवसायनाचा 
अंतरिम आदेश क्रमांक कार्य- ६( ४ )/ सूतगि / ८१८५ / १५ , दिनांक २२ जुलै २०१५ चे आदेश वरील नमूद कारणांना अधीन राहून या आदेशान्वये 
कायम करीत आहे. सदर अंतीम आदेशान्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक यांची गिरणीचे अवसायक ( परिसमापक ) म्हणून नियुक्ती 
कायम करीत आहे. त्याप्रमाणे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०५ ( १ ) व नियमांचेनियम ८९ अन्वये 
मधील तरतुदीस अधीन राहून सदर गिरणीची अवसायन कार्यवाही पूर्ण करावी आणि आपला अंतिम अहवाल एक वर्षाचे आत या संचालनालयास 
स्वीकृतीसाठी सादर करावा. 
सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज रोजी दिला . 

रिचा बागला, 
संचालक , वस्त्रोद्योग, तथा 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , 


नागपूर . 


भाग एक - ( म.उ.वि .) - २ 


W 


नरा 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक अर्थ-१४ / ठाणे जिमसबँक / का .क . १५६ /२०१५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहक 
आदेशाद्वारे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म ., ठाणे या बँकेने येणे कर्जाच्या वसुलीसाठी प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांच्या किंवा 
हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी बँकेच्या खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना अहमदनगर, पुणे नाशिक , धुळे , रायगड, मुंबई, जळगांव , 
रत्नागिरी , सांगली , यवतमाळ , सिंधुदूर्ग, नांदेड , औरंगाबाद, सातारा , सोलापूर व नंदूरबार या जिल्ह्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील अधिकार दिनांक २७ 
ऑगस्ट २०१५ पासून एक वर्षासाठी प्रदान करीत आहे. 
___ उक्त कलम १५६ तथा नियम १०७ नुसार कार्यवाही करताना विक्री करावयाच्या स्थावर मालमत्तेची वाजवी किंमत या कार्यालयाकडून 
निश्चित करून घ्यावी. वसुल केलेल्या अधिभाराची ( Surcharge) रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करून चलनाची प्रत जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, ठाणे यांचेकडे पाठवावी . 
___ उक्त एक वर्षाच्या मुदतीपूर्वी संबंधित अधिकारी बँक सेवेत राहिल्यास सदरचे अधिकार वापरता येतील . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्या / श्रेणी 

सध्या काम करीत असलेल्या विभागाचे नांव 

( ४ ) 
१ श्री . डी . एन . मोहिते उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 

शेती, बिगरशेती , शेती कर्ज तपासणी वसुली 

विभाग . 
श्री . शी . एस . तरे मुख्याधिकारी 

वैयक्तिक कर्ज वसुली विभाग 
श्री . एम . आर . नाईक व्यवस्थापक ( MM- I) 

वैयक्तिक कर्ज वसुली विभाग 
श्री . डी . बी . पाटील सहा. व्यवस्थापक ( MM- II ) 

वैयक्तिक कर्ज वसुली विभाग 
___ ५ श्री . एस . बी . काटेकर अधिकारी ( जे . एम .) 

वैयक्तिक कर्ज वसुली विभाग 

सुनिल पवार , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


( ३ ) 


<WW 


पूर्ण , 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th October 2015 . 

NOTIFICATION 
No. SPR . 1105 / A . S . 77 / D -XIV . — The Government of Maharashtra hereby cancels the 
appointment of Adv . Shri Yug Mohit Chaudhary , Mumbai as Special Public Prosecutor for 
conducting Session case bering No. 728 / 2009 pending before Sessions Court, Sewree , Mumbai 
which is arising out of C . R . No. 272 / 2004 registered at Ghatkopar Police Station Mumbai made 
under the Government Notification No. SPR - 1105 / A . S . 77 / D - XIV , dated the 31st October 2013 
with immediate effect. 


No . SPR- 1105/ A. S . 77 / D - XIV. -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No . II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoint Shri Dhiraj U . Mirajkar, Advocate , Mumbai as “ Special Public 
Prosecutor for conducting Session case bearing No . 728/ 2009 pending before Sessions Court , 
Sewree, Mumbai which is arising out of C . R . No. 272 / 2004 registered at Ghatkopar Police 
Station Mumbai . 

2 . The fees of Shri Dhiraj U . Mirajkar , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules , 
1984. 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning 
any reasons . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . R . KELUSKAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 


११ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 31st October 2015 . 


NOTIFICATION 


ns 


No. SPP . 2015 / A . S . 65 /D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No . II of 1974 ) the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Shri Amol Patil, as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the Case No. 300 /SS /2012 pending before Metropolitan Magistrate , 25th Court, 
Mazgaon , Mumbai. 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 
1984 . 

3 . The fees of Shri Amol Patil , Special Public Prosecutor , shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


TUT 


S . R . KELUSKAR , 

Under Secretary to Government. 
MAHARASHTRA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , MUMBAI 
Read . - (1 ) Section 8 , Clause (a ) of the Administrative Tribunals Act , 1985 . 

( 2 ) Submission made to His Lordship Hon ble Chairman , M . A . T ., Mumbai 

and its approval dated 5th October 2015 . 


NOTIFICATION 


No. MAT /MUM /ESTT/4671/ 2015 . — By virtue of the powers vested in him vide Section 12 of 
the Administrative Tribunals Act ,1985 and Rule 4 of the Maharashtra Administrative Tribunals 
( Financial and Administrative Power ) Rules , 1991 as amended from time to time, His Lordship 
Justice , Shri A . H . Joshi, Hon ble Chairman , Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai is 
pleased to notify that Shri M . Ramesh Kumar, Hon ble Member (A ), Maharashtra Administrative 
Tribunal, Mumbai has lay down office on 27th September 2015 ( A . O . H .) on attaining the age of 
superannuation i.e . 65 years as per Section 8 , Clause ( a ) of the Administrative Tribunals Act , 
1985 . 


(B ) Issued by the order and in the name of His Lordship Hon ble Chairman , Maharashtra 
Administrative Tribunal, Mumbai. 


dated 6th October 2015 . 


S . K . JOSHI, 
Registrar ( Principal Bench ), 
Maharashtra Administrative Tribunal, 

Mumbai. 


411 105 - (H .3. fa .)– P37 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२- १८ , २०१५ / कार्तिक २१- २७, शके १९३७ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक रामंठ . २०१५/ प्र. क्र . १८८ / ३०. - माजी खासदार आणि माजी मंत्री मदन विश्वनाथराव पाटील यांचे शुक्रवार , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली 
अर्पण केली : 

“ माजी खासदार आणि मंत्री, मदन विश्वनाथराव पाटील यांचे शुक्रवार , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मुंबई येथे 
निधन झाले. श्री . पाटील यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने सांगली जिल्ह्यातील 
एक महत्त्वाचा नेता राज्याने गमाविला आहे. 

श्री. पाटील यांचा जन्म सांगली येथे २ डिसेंबर १९६० रोजी झाला. त्यांनी बी. कॉम. पदवी घेतली होती. राजकारणासोबतच 
सामाजिक, शैक्षणिक , सहकार, कृषी, ग्रामीण विकास, क्रीडा, सांस्कृतिक आदी क्षेत्रात त्यांनी लक्षणीय योगदान दिले. ते १९८५ 
ते ९६ या काळात सांगली नगरपरिदेचे सदस्य होते . त्यांनी १९८७ ते १९८८ या दरम्यान नगराध्यक्षपदही भूषविले. १९९३ मध्ये 
सांगली जिल्हा परिषदेवर बँक प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड झाली. १९९८ मध्ये त्यांची विधान परिषदेवर निवड झाली. त्यानंतर 
मे , २००० ते ऑक्टोबर, २००४ दरम्यान विधान परिषदेचे सदस्य होते. मे, १९९६ ते डिसेंबर , १९९७ आणि मार्च, १९९८ 
ते एप्रिल , १९९९ दरम्यान दोनवेळा ते लोकसभेचे सदस्य होते. राज्यात २००९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारच्या 
मंत्रिमंडळात त्यांनी महिला आणि बालकल्याण, पणन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री म्हणून कामकाज सांभाळले . 

श्री . पाटील यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी 
आहे . त्यांच्या निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे मुख्य सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ -१८, २०१५ / कार्तिक २१- २७, शके १९३७ 


१३ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. 1202/ 2013.- The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1. Ms. A . G . Farswani, 

I/c. Principal Judges , 
Family Court , Pune. 


2 . Shri D . U . Mulla , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nanded . 


. . Ex - post- facto sanction to the Commuted leave 

for 1 days i.e . on 24th July 2013 with 
permission to prefix half day Casual leave 

( 2nd Session ) on 23rd July 2013 . 
Ex-post- facto sanction to the Commuted leave 

for 3 days from 19th August 2013 to 21st 
August 2013 and Earned leave for 2 days 
i.e . on 6th September 2013 and 7th 
September 2013 prefixing holiday on 5th 
September 2013 (being local holiday ) and 
suffixing holidays on 8th September 2013 
and 9th September 2013 with permission 
to leave the headquarter from 4th 
September 2013 ( A . O . H .) till 10th September 

2013 ( B . O . H .) . 
Earned leave for 5 days from 26th August 2013 

to 30th August 2013 . 


. . 


3 . Ms. S . T . Barne , 

Principal District and Sessions Judge , 

Yavatmal. 
4 . Ms. V . J. Lohiya , 

Judge , Family Court , Nashik . 


5 . Shri M . G . Giratkar , 

Principal District and Sessions Judge , 
Gondia . 


Earned leave for 4 days from 10th September 

2013 to 13th September prefixing holidays 
on 8th September 2013 and 9th September 
2013 and suffixing holidays on 14th 
September 2013 and 15th September 2013 
with permission to leave the headquarter 
from 7th September 2013 ( A .O . H .) till 16th 
September 2013 ( B . O . H .). 
Earned leave for 4 days from 10th 
September 2013 to 13th September 2013 
prefixing holidays on 8th September 2013 
and 9th September 2013 and suffixing 
holidays on 14th September 2013 and 15th 
September 2013 with permission to leave the 
headquarter from 7th September 2013 

( A . O . H .) till 16th September 2013 ( B . O . H .). 
. . Earned Leave for 4 days from 10th September 

2013 to 13th September 2013 prefixing 
holidays on 8th September 2013 and 9th 
September 2013 and suffixing holidays on 
14th September 2013 and 15th September 
2013 with permission to leave the 
headquarter from 7th September 2013 
( A . O . H .) till 16th September 2013 ( B . O . H .). 


6 . Shri K . P . Joshi, 

Principal District and Sessions Judge , 
Latur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 


Name and Designation 


Period 


7. Shri A . M . Dhavle , 

. . Earned leave for 4 days from 10th September 
Principal District and Sessions Judge , 2013 to 13th September 2013 prefixing 
Washim . 

holidays on 8th September 2013 and 9th 
September 2013 and suffixing holidays on 
14th September 2013 and 15th September 
2013 with permission to leave the 
headquarter from 7th September 2013 

( A . O . H .) till 16th September 2013 ( B .O . H .). 
8 . Shri B . D . Kapadnis 

Earned leave for 4 days from 10th September 
Principal District and Sessions Judge , 2013 to 13th September 2013 prefixing 
Dhule . 

holidays on 8th September 2013 and 9th 
September 2013 and suffixing holidays on 
14th September 2013 and 15th September 
2013 with permission to leave the 
headquarter from 7th September 2013 

(A . O . H .) till 16th September 2013 (B . O . H .). 
9 . Ms. V . V . Kankanwadi, 

. . Earned leave for 4 days from 10th September 
Principal District and Sessions Judge, 2013 to 13th September 2013 prefixing 
Wardha . 

holidays on 8th September 2013 and 9th 
September 2013 and suffixing holidays on 
14th September 2013 and 15th September 

2013 . 
10 . Shri R . R . Deshmukh , 

. Earned leave for 4 days from 10th September 
Principal District and Sessions Judge , 2013 to 13th September prefixing holidays 
Dadra and Nagar Haveli at Silvassa and on 8th September 2013 and 9th September 
I/ c. Principal District and Sessions Judge , 2013 and suffixing holidays on 14th 
Diu and Daman . 

September 2013 and 15th September 2013 
with permission to leave the headquarter 
from 7th September 2013 ( A . O . H .) till 16th 

September 2013 (B . O . H .). 
11 . Ms. B . P . Thaker , 

Earned leave for 12 days from 10th September 
Judge, Family Court, 

2013 to 21st September 2013 prefixing 
Amravati. 

holidays on 8th September 2013 and 9th 
September 2013 with permission to leave 
the headquarter from 7th September 2013 

(A .O . H .) till 21st September 2013 . 
12 . Shri J. D . Kulkarni, 

Earned leave for 3 days from 11th September 
Principal District and Sessions Judge, 2013 to 13th September 2013 suffixing 
Ahmednagar . 

holidays on 14th September 2013 and 15th 
September 2013 with permission to leave 
the headquarter from 10th September 2013 

( A .O . H .) till 16th September 2013 (B . O .H .). 
13 . Shri S . S . Ahmed , 

Earned leave for 6 days from 16th September 
Principal District and Sessions Judge, 2013 to 21st September 2013 prefixing 
Kolhapur . 

holidays on 14th September 2013 and 15th 
September 2013 and suffixing holiday on 
22nd September 2013 with permission to 
leave the headquarter from 13th September 
2013 ( A . O . H .) till 23rd September 2013 
( B . O . H .) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

( II) 


Name of the Judicial Officer 


1 . Ms. A . G . Farswani 


2. Shri D . U . Mulla 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties. 
Ms. M . M . Thakare, Judge, Family Court 

No . 5 , Pune. 
Ms. K . B . Agrawal, District Judge -2 , Nanded 

on 19th August 2013 and with Shri M . K . 
Mahajan , District Judge - 1 , Nanded on 20th 
August 2013 and 21st August 2013 and 
from 4th September 2013 ( A . O . H .) till 10th 

September 2013 ( B .O . H .). 
Shri D . V . Thakare , District Judge - 1 and 

Addl. Sessions Judge , Yavatmal. 


3. Ms. S . T . Barne 


4 . Ms. V. J. Lohiya 


Shri S . R . Kadam , District Judge - 2 and 

Additional Session Judge , Nashik . 


5 . Shri M . G . Giratkar 


6. Shri K . P . Joshi 


Shri A . C . Chaphale , District Judge -2 and 

Addl. Sessions Judge , Gondia . 
Shri P. K . Sharma, District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge, Latur . 
. . Shri V . B . Shrikhande , District Judge - 1 and 

Assistant Sessions Judge , Washim . 
. . Shri R . R . Kadam , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Dhule . 


7 . 


Shri A . M . Dhavle 


8 . Shri B . D . Kapadnis 


9. Ms. V . V . Kankanwadi 


. . Shri D . D . Mamdapure , District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge , Wardha. 


10 . Shri R . R . Deshmukh 


. . 


The District Judge - 1 and Additional Sessions 

Judge , Palghar , Dist . Thane . 


11 . Ms. B . P. Thaker 


Shri S . S . Das , District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Amravati. 


12 . Shri J. D . Kulkarni 


Shri B . U . Debadwar, District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 


13 . Shri S . S . Ahmed 


Shri S . L . Anekar , District Judge - 1, Kolhapur. 


Bombay , 
dated the 26th September 2013 . 


R . N . LADDHA , 

Registrar 
( Insp . II). 


गप 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १२ - १८ , २०१५ / कार्तिक २१ - २७, शके १९३७ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडन राजपत्राच्या या भागात अधिसचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१५ 

क्रमांक सेवानि . १११५ /प्र.क्र . ९९ /उद्योग-३. श्री. व्ही. डी . देसले , 
क्रमांक कृपवि. ८०१४ / प्र.क्र . ७३८ / प्रशा-१. - या विभागातील 

उद्योग , उप संचालक , उद्योग संचालनालय, मुंबई हे नियत वयोमानानुसार 
श्री . सं . शा . इनामदार , अवर सचिव हे दिनांक ३१ जुलै २०१५ (म.नं . ) 
पासून नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( म.नं .) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 

झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
__ वि . द. ठाकूर , 
शासनाचे अवर सचिव . 

वै. भू . लटके , 

शासनाचे उप सचिव. 
आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , 

गृह विभाग 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१५ 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ 
क्रमांक आस्था- २०१५ / प्र.क्र . २६८ / का -१५. श्री . डी. एल. हिवाळे , 
सहायक प्रकल्प अधिकारी ( वर्ग- २) , एकात्मिक आदिवासी विकास 

क्रमांक सेनिवे. २०१५ / प्र. क्र . १८८ / पोल -१०. श्रीमती सईदा यासीन 
प्रकल्प, पेण यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२ 

शेख , अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सांगली ह्या दिनांक ३० जून 
मधील नियम १०(१ ) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१५ ( म.नं .) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
२०१५ ( म.नं .) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त करण्यात येत झाल्या आहेत . 
आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अ. वि . जोशी , 
अशोक मांडे , 

कार्यासन अधिकारी. 
कार्यासन अधिकारी . 

गृह विभाग 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला, संकुल इमारत , जी . टी . रुग्णालय आवार, 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २४ जून २०१५ 

क्रमांक सेनिवे. २०१५/ प्र.क्र . १८९/ पोल-१० . श्री . नंदकिशोर 
क्रमांक मवैअ. २०१५ /प्र.क्र . ३९१/ सेवा-३. - अन्वये डॉ . अरविंद मधुकरराव बोर्डे, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, अमरावती हे 
पुंडलिक नेहेते , वैद्यकीय अधिकारी गट - अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दिनांक ३० जून २०१५ (म .नं .) पासून नियत वयोमानानुसार शासन 
सावखेडासीम, जिल्हा जळगाव हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे सेवेतन सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
२००९ ( मध्यान्होत्तर ) पासून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अ . वि . जोशी, 
भा . बा . पाटील, 

कार्यासन अधिकारी. 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


